RNINo . MAHBIL/ 2012/44835 
Regn. No . L/ PCE/ 068/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra . gov . in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १३ ] 


शुक्रवार, ऑगस्ट १९ , २०१६ / श्रावण २८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन- १ / कावि -२०१६/ ३३ / १६/ ३७३४ (३६७६)/ दुरुस्तीपत्रक . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यांतर्गत 
येणाऱ्या गावांकरिता असलेल्या महसूल मंडळाची व तलाठी सजांची पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे अनुषंगाने रावेर व यावल तालुक्यातील 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना क्रमांक जमीन/ १/ कावि -३५४३ / २०१६, दिनांक ४ जुलै २०१६ अन्वये दिनांक ११ जुलै 
२०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नाशिक विभागीय पुरवणीमध्ये, भाग- १ असाधारण म्हणून पृष्ठ १ ते १० वर प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. 
____ ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर भाग, फैजपूर यांनी त्यांचेदिनांक २७ जुलै २०१६ चे पत्रान्वये तहसीलदार रावेर यांचे अहवालानुसार 
रावेर तालुक्यातील कुसुंबा बुद्रुक व कुसुंबा खुर्द ही दोन्ही आदिवासी गावे असल्याने कुसुंबा खुर्द हे गाव उटखेडा या तलाठी सजेतून वगळून लोहारा 
सजेमध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे. 
त्याअर्थी, दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध करणेत आलेल्या अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 
याऐवजी 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचेठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 

नावे 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


. 


खिरोदा प्र . यावल 


उटखेडा 


तालुका रावेर 

उटखेडा 
भाटखेडा 
कुसुंबे बु. 
गौरखेडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १९ , २०१६ / श्रावण २८ , शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 
याऐवजी – चालू 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचेठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


नावे 


तालुका रावेर - चालू 


लोहारा 


लोहारा 
चिंचाटी 


जानोरी 


कुसुंबे खु . 


असे वाचावे 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचे ठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


नावे 


तालुका रावेर 


खिरोदा प्र. यावल 


उटखेडा 


उटखेडा 
भाटखेडा 
गौरखेडा 


लोहारा 


लोहारा 
चिंचाटी 
जानोरी 


कुसुंबे खु . 
कुसुंबे बु. 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १ ऑगस्ट २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


